राज्यातील कृषी व यंत्रमाग ग्राहक यांना वीज दरात 
सवलत दिल्यामुळे महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण 
कंपनी मर्यादित यांना द्यावयाचे अर्थसहाय्य 
(समायोजन) सन २०१७-२०१८ उर्वरित अर्थसहाय 


महाराष्ट्र शासन 
ऊद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन निर्णय क्र.पुरमा-२०१७/प्र.क.१५५/ऊर्जा-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२. 
दिनांक : ३१ मार्च, २०१८ 


संदर्भ :-१) शासन निर्णय क्र.विपुअ-२०१२/प्र.क्र.९१/ऊर्जा-३, दि.११/१०/२०१२ 
२) शासन निर्णय क्र.टॅरिफ-२०१२/प्र.क्र.९१(भाग-२)/ऊर्जा-३, दि. ०५/०३/२०१३ 
३) शासन निर्णय,क्र.संकीर्ण-२०१५/प्र.क्र.१७५/ऊर्जा-५, दि.०७/११/२०१५ व दि.०३/१२/२०१५ 
४) शासन निर्णय,क्र.संकीर्ण-२०१२/प्र.क्र.२३८/ऊर्जा-५, दि.२९/०६/२०१६ व दि.२४/०३/२०१७ 
५) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, दि.१८/०४/२०१७ 
६) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.९४/अर्थ-३, दि.३०/०६/२०१७ 
७) शासन निर्णय क्र. निधिवी-२०१७/प्र.क्र.७२ (१/ऊर्जा-३, दिनांक १२/०६/२०१७ 
) 
) 


८) शासन निर्णय क्र. निधिवी-२०१७/प्र.क्र.७२ (२)/ऊर्जा-३, दिनांक १२/०६/२०१७ 
९) शासन निर्णय क्र. निधिवी-२०१७/प्र.क्र.७२ (१)/ऊर्जा-३, दिनांक २९/०९/२०१७ 
१०) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग,क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.५६ /अर्थ-३, दि.१७/३/२०१८ 
११) व्यवस्थापकीय संचालक, महावितरण, पी-कॉम/लेखा/शासन/पुरवणी मागणी/ 
सवलत/००२९०६, दि.०९.०२.२०१८ चे पत्र 
प्रस्तावना :- 
राज्यातील विविध वर्गातील ग्राहकांना शासनाच्या धोरणानुसार देण्यात येणा-या सवलती 
देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी यांना वित्तीय वर्ष २०१७-१८ मध्ये मुख्य 
लेखाशिर्ष २८०१२६१५ या लेखात्ीर्षाखाली एकूण रु.७४७२.९४ कोटी इतकी मूळ अर्थसंकल्पिय 
तरतूद मंजूर होती परंतू सुधारीत अंदाजामध्ये रु.६७२५.६४६० कोटी तरतूद मंजूर करण्यात आली 
आहे. उपरोक्त संदर्भ क्र. ७, ८ व ९ अन्वये त्यापैकी रु.३१४९.४५ कोटी (रु. 2000.24 कोटी रोखीने 
रु. ४०० कोटी व रु. ७४९.२० कोटी समायोजनाने) इतकी रक्‍कम महावितरण कंपनीस वितरीत 
करण्यात आली होती. आत्ता रु. ३५७५,८६,४४,३५४/- (रु.तीन हजार Waal पंच्याहत्तर कोटी 
saa लाख चव्वेचाळीस हजार Gaal चोपन्न फक्त) इतकी रक्‍कम महावितरण कंपनीस रोखीने 
न देता महावितरण कंपनीकडून शासनास येणे असलेल्या विद्युत शुल्क व वीज विक्री करापोटी 
समायोजित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


> wma 


शासन निर्णय :- 

कृषी ग्राहक व यंत्रमाग ग्राहक यांना सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात वीज दरात दिलेल्या 
सवलतीसाठी महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित यांना देय असळेली अनुदानाची 
रक्‍कम रु. . ३५७५,८६,४४,३५४ /- (रुपये तीन हजार पाचडो पंच्याहत्तर कोटी इयाऐंशी लाख 
चव्वेचाळीस हजार तीनशे चोपन्न फक्त) समायोजनाने वितरीत करण्यास या निर्णयाद्वारे शासन 
मंजूरी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरमा-२०१७/प्र.क.१५५/ऊर्जा-३ 


२. वरील बाबींचा खर्च “मागणीक्रमांक के-६, २८०१ वीज, ०५ पारेषण व वितरण, ८०० इतर 
खर्च, (००) (०१) कृषी विषयक व यंत्रमाग विषयक प्रशुल्क कमी करण्यासाठी वीज वितरण / 
पारेषण अनुज्ञप्तीधारकांना अर्थसहाय्य (२८०१२६१५) ३३ अर्थसहाय्य” या लेखाशिर्षा खाली खर्ची 
टाकावा व तो सन २०१७-१८ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर असलेल्या तरतूदीमधून भागविण्यात 
यावा. 

३. समायोजनाने वितरीत करावयाची रक्‍कम रु. ३५७५,८६,४४,३५४ /-(रुपये तीन हजार 
Uraal पंच्याहत्तर कोटी ऱयाएंशी लाख चव्वेचाळीस हजार तीनशे चोपन्न फक्त) महावितरण 
कंपनीस रोख न देता पुढे दर्शविल्याप्रमाणे महावितरण कंपनी मर्या., यांच्याकडून शासनास येणे 
असलेल्या रकक्‍्कमेपोटी वसूल करण्यात यावी व खाली नमूद केलेल्या लेखाशिर्षाखाली 
समायोजनाव्दारे जमा करण्यात यावी. 


अ. तपशील रक्कम रुपये जमा लेखाशिर्ष 

क्र 

१) । वित्तीय वर्ष २०१६-१७ या वर्षातील | ७११,७३,००,०००/- | ०००४३ वीजेवरील कर व शुल्क १०१ वीजेचा 
विद्युत शुल्कापोटी या आदेशान्वये वापर व विक्रीय यावरील कर (०१) (०१) मुंबई 
समायोजित करावयाची रक्‍कम विद्युत शुल्क अधिनियम १९५८ खालील जमा 

रक्कमा (०००४३००९२) 

२) | वित्तीय वर्ष २०१७-१८ या वर्षातील | २८५७,१४,४४,३५४/- | ०००४३ वीजेवरील कर व शुल्क १०१ वीजेचा 
विद्युत शुल्कापोटी या आदेशान्वये वापर व विक्रीय यावरील कर (०१) (०१) मुंबई 
समायोजित करावयाची रक्‍कम विद्युत शुल्क अधिनियम १९५८ खालील जमा 

रक्कमा (०००४३००९२) 

३) | वित्तीय वर्ष २०१७-१८ या वर्षातील |  ६,९९,००,०००/- । ०००४३ वीजेवरील कर व शुल्क १०१ वीजेचा 
वीजेच्या विक्रीवरील करापोटी या वापर व विक्रीय यावरील कर (०१) (03 ) 
आदेशान्वये समायोजित महाराष्ट्र विजेच्या विक्रीवरील कर 
करावयाची रक्‍कम (०००४३००८३) (सुधारणा) अधिनियम २००४ 

एकूण ३५७५,८६,४४, ३५४/- 


४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१ मुंबई यांनी त्यांच्या 
अखत्यारित व अधिकारात वरील विवरणपत्रानुसार सदर रक्‍कम रु. ३५७५,८६,४४,३५४ /-(रुपये 
तीन हजार wae) पंच्याहत्तर कोटी श्याऐंशी org चव्वेचाळीस हजार ce) चोपन्न फक्त) चे 
पुस्तकी समायोजन करुन तसे शासनास कळवावे. 

५. सदर रक्कमेचे पुस्तकी समायोजन महालेखापाल, मुंबई यांच्या अखत्यारित व अधिकारात 
करण्यात येत असल्याने रु. ३५७५,८६,४४, ३५४ /-(रुपये तीन हजार पाचशे पंच्याहत्तर कोटी 
श्याऐंशी लाख चव्वेचाळीस हजार Aa चोपन्न फक्त) सदर रकमेचे देयक तयार करण्यात येवू नये 
परंतू अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर पुस्तकी समायोजनाने सदर खर्च खर्ची टाकण्यात यावा. 

६. महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम २०१७/परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, 
दिनांक १८ एप्रिल, २०१७ च्या परिशिष्टामधील अनुक्रमांक ७ व ८ मधील तपासणी सूची मधील 
अटींची तसेच परिच्छेद क्रमांक ७ व २० मधील प्रत्येक अटीची पूर्तता झाल्याचे प्रमाणित करण्यात 
येत आहे. 

७. या लेखाशीर्षाखाली निधी वितरीत करण्यासाठी सादर करण्यात आलेल्या देयकाच्या 
अनुषंगाने प्रमाणित करण्यात येते की, या लेखाशीर्षाखाली कोणतेही संक्षीप्त देयक प्रलंबित नाही 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरमा-२०१७/प्र.क.१५५/ऊर्जा-३ 


तसेच उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रलंबित नाही. सदर शासन निर्णय, नियोजन विभागाचा अनौपचारिक 
संदर्भ क्र. ८६/१४६१, दि. २८.३.२०१८ तसेच वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ 
क्र.१००/१८/व्यय -१६, दि. ३१.०३.२०१८ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 
Gs सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥॥/०9॥॥9.9०७.॥या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र २०१८०३३१२०५३१६७७१० असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Vilas Mahadeorao issn tense, 
Rajurkar a 0 
(वि.म.राजुरकर) 
शासनाचे अवर सचिव 


१ 
, (0100 10032, st=Mahi 


प्रत: 


१. अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचाल महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ सूत्रधार कंपनी मर्यादित, 
हाँगकाँग बँक बिल्डिंग, फोर्ट, मुंबई. 

२. अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, 
THREES, वांद्रे मुंबई ४०००५१ 

३. सचिव महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग , १३ वा मजला, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, कुलाबा, मुंबई १ 

४. मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानपरिषद / विधानसभा, विधानभवन, मुंबई ३२ 

५. महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) , महाराष्ट्र राज्य , मुंबई ४०००२० 

६. महाळेखापाल (लेखा परिक्षा), , महाराष्ट्र राज्य , मुंबई ४०००२० 

७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराषट्र राज्य, नागपूर . 

८. अधिदान व लेखा अधिकारी,(रालेवि/अराप), मुंबई ४००००१ 

९. अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय. वांद्रे पूर्व , मुंबई ४०००५१ 

१०.विशेष कार्य अधिकारी (ऊर्जा-५),उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

११.क.अ. प्रशासन -१, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग मंत्रालय, मुंबई ४००३२ 

१२.वित्त विभाग, अर्थसंकल्प-१४, व्यय -१६) मंत्रालय मुंबई ४००३२ 

१३.मुख्य विद्युत निरीक्षक ,उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग, ३ रा मजला, प्रशासकीय 
इमारत, रामक्रष्ण चेंबूरकर मार्ग, चेंबूर मुंबई. 

१४.निवडनस्ती (ऊर्जा-३) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई -४०००३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


